सन २०२० मध्ये मंत्रालयात प्रवेशाकरिता 
प्रदान करण्यात आलेल्या वैयक्तिक प्रवेशापास 
व वाहनपास यांना दिनांक ३१.०१.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- पीईएस-०३१७/प्र.क्र.९१(भाग-१)/विजा-४ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ डिसेंबर, २०२०. 


शासन परिपत्रक:- 


मंत्रालयात येणा-या मंत्रालयाबाहेरील आस्थापनेतील शासकीय कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी/ 
राजकीय पक्ष प्रतिनिधी यांना मंत्राळयात प्रवेश मिळणेकरिता १ वर्षाच्या कालावधीसाठी मंत्रालयीन 
प्रवेशपास, तसेच, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री/मंत्रालयीन विभागातीळ सर्व शासकीय वाहनक्षेत्रीय 
कार्यालयातील शासकीय वाहने यांना मंत्रालयात प्रवेश/पार्किंग करिता १ वर्षाच्या कालावधीसाठी गृह 
विभागामार्फत वाहन प्रवेशपास देण्यात येतात. त्याअनुषंगाने सन २०२० साठी वितरीत करण्यात 
आलेल्या वैयक्तिक प्रवेशपास व वाहनपास यांची मुदत दिनांक ३१.१२.२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. 


तथापि, नुतनीकरणासाठी सादर होणारे वैयक्तिक Wass व वाहन प्रवेशषापास अर्ज हे 
उशीराने प्राप्त होत असल्याने त्यावर आवश्‍यक कार्यवाही करुन नवीन प्रवेशपास वितरीत करण्याकरिता 
काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. सबब, सन २०२० सालाकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या 
वैयक्तिक प्रवेशपास व वाहन प्रवेश/पार्किंग यांना दिनांक ३१.०१.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
त्यामुळे सन २०२० सालाकरिता वितरीत करण्यात आलेले वैयक्तिक WAST व वाहन प्रवेशापास हे एक 
विशेष बाब म्हणून दिनांक ३१.०१.२०२१ पर्यंत मंत्रालयीन प्रवेशासाठी ग्राहय धरण्यात यावेत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०१०१११४८०४१६२९ असा आहे. हा sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shirish Nagorao 
Mohod 


(शिरीष मोहोड ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (4 प्रती), 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पीईएस-०३१७/प्र.क्र.९१(भाग-१)/विशा-४ 


२. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. सर्व सन्मानीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

४. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), 

५. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव (५ प्रती), 

६. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

७. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ स्वीय सहायक, 

८. मा. राज्यमंत्री, Veer) यांचे खाजगी सचिव 

९. मा. राज्यमंत्री, गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

१०. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 

११.मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, 

१२.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

१३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 

१५. प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, 

१६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१८.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१९. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

२०. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्‍क आयोग, मुंबई, 

२१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

२२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.अपर पोलीस आयुक्‍त (संरक्षण व सुरक्षा), मुंबई 

२४. पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई 

२५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२४. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ प्रादेशिक प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख, 

२५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती), 

२६. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 

भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 

२७. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 

२८. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 

२९. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

३०. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

३१. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई. 

३२. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई. 

३३. निवड नस्ती (कार्यासन विशा-४) 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


